शासन शुद्धीपत्रक- राज्यातील अल्पसंख्याक 


बहुल ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यक्रम या 


योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ मधील मंजूर 


विकास कामात अंशतः बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-०२२/प्र.क्र.-२५/का-९ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दि. २७ जून, २०२२ 


संदर्भ- १. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. ग्राक्षेवि-२०२१/प्र.क्र.८३/का-९, 


दि.३१/०३/२०२२. 


२. शासन शुद्धीपत्रक, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. ग्राक्षेवि-२०२२/ प्र.क्र.२५/का-९ 


दि.१२/०४/२०२२ 


शासन शुद्धीपत्रक - 


राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 
संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णय, दिनांक-३१/०३/२०२२ अन्वये परिशिष्ट- अ मध्ये अ.क्र.३२ येथील सिंधुदुर्ग 
जिल्ह्यातील क्रमांक-११६१,११७३,११७४ ,११८० व ११८१ खालील विकास कामे मंजूर करण्यात आलेली आहेत. 


अ. जिल्हा 


तालुका क्र. | ग्रामपंचा कामाचे नाव / स्वरुप मंजूर 
क्र यत निधी 
(रुपये 
लाखात) 
३२ | सिधुदुर्ग | कणकवली | ११६१ | मौजे | मौजे हुंबरट येथील कब्रस्तानास संरक्षण भिंत | १०.०० 
हुंबरट | व मस्जिद परिसर सुशोभिकरण करणे 
कणकवली | ११७३ | साकेडी | साकेडी मुस्लिमवाडी मस्जिदजवळ जाणारा ४.०० 
रस्ता तयार करणे 
कुडाळ ११७४ | माणगांव | माणगांव चर्च येथे सभामंडप बांधणे व विकास २०.०० 
कामे करणे. 
वेंगुर्ला ११८० | रेडी रेडी मुख्य रस्ता ते मुस्लिमवाडीकडे जाणारा १०.०० 
रस्ता खडी डांबर करणे. 
कुडाळ ११८१ | मौजे  । मौजे घोटगे येथील वेलांकणी चर्च समोर १५.०० 
घोटगे | कंपाऊंड वॉल बांधणे व परिसरात विकास 
कामे करणे व सभामंडप बांधणे. 
एकूण ५९.०० 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.-२५/का-९ 


2. 


शुद्धीपत्रक £2 .92/ 08/2022 अन्वये खालीलप्रमाणे विकास कामांत बदल करुन देण्यात आलेला आहे. 


उपरोक्त कामांपैकी क्र.११७४ व क्र.११८१ येथील मंजूर विकास कामांऐवजी संदर्भ क्र. २ येथील शासन 


अ. | जिल्हा तालुका क्र. । ग्रामपं कामाचे नाव / स्वरुप मंजूर निधी 
क्र चायत (रुपये लाखात) 
३२ | सिंधुदुर्ग | कुडाळ ११७४ | कणक | कणकवली Hoyt ख्रिश्चन वाडी येथे २०.०० 
वली | कंपाउंड वॉल करणे व सभामंडप बांधणे 
कळसु 
ली 
कुडाळ ११८१ | कुडाळ | कुडाळ वेताळबांबर्ड कब्रस्तान येथे १५.०० 
वेताळ | कंपाउंड वॉल ]ोड पाणी व्यवस्था 
बांबर्डे | वजूखाना लाईट व्यवस्था व सुशोभिकरण 
करणे. 


3. 


शासन निर्णय 39/03/2022 अन्वये मंजूर विकास कामे क्र.११६१, ११७३ व ११८० यासह उपरोक्त प्रमाणे 


शासन शुद्धीपत्रक दि.१२/०४/२०२२ अन्वये क्र.११७४ व ११८१ येथील बदलून दिलेल्या कामामध्ये पुनःश्च 
खालीलप्रमाणे बदल करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | जिल्हा तालुका क्र. | ग्रामपंचाय कामाचे नाव / स्वरुप मंजूर निधी 
क्र. त (रुपये 
लाखात) 
३२ | सिंधुदुर्ग | कणकवली | ११६१ | निवजे | निवजे आंबेरी मुख्य रस्ता ते ख्रिश्चनवाडी रस्ता १०.०० 
आंबेरी । खडीकरण व डांबरीकरण करणे. 
कणकवली | ११७३ | वेताळ | वेताळ dias मुस्लिम वाडी ते पावशी मुस्लिम वाडी ४.०० 
ats रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे. 
कुडाळ ११७४ | नेरुर नेरुर कलमेवाडी चर्च जवळ सभामंडप बांधणे व परिसर २०.०० 
कलमेवा | सुशोभिकरण करणे. 
डी 
कुडाळ ११८० । सांगिरडे | सांगिरडेवाडी सर्वे नं ७१/१ येथील फारुख दोस्ती १०.०० 
वाडी यांच्या घरापर्यंत जाणारा रस्ता खडीकरण व 
डांबरीकरण करणे. 
कुडाळ ११८१ | गोधडवाडी| गोधडवाडी येथील कब्रस्तान कंपाउंड वॉल शोड, पाणी १५.०० 
व्यवस्था ,वजुखाना लाईट व्यवस्था व परिसर 
सुशोभिकरण करणे. 
एकूण ५९.०० 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.-२५/का-९ 


४. सदर शासन शुद्धीपत्रकाप्रमाणे जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांनी तात्काळ आवश्‍यक कार्यवाही करावी. 

घ्‌. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०६२७१५१४१४९५१४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने कका साका ता 
PRASHANT DLOMNTDEAT सि नात पनी (पाके 


2.5.4.20=07a98306254b29e5139aab4819df96eb 1 6b0b66a000c20ad 
7675463958: SH 


|Code=400032, 
DA DASA H E B A N D H A R E serialNumber= -7BO6EESA2C58 1E72F4DCE6564DC954B5C81A4ESEA2 


‘99DAB1B3C26C0374583EBO, cn=PRASHANT DADASAHEB ANDHARE 
2022.06.27 15:19:54 +05'30 


(प्र.दा. अंधारे ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग,मुंबई. 
६. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
९. संबंधित जिल्हाधिकारी 
१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 
११. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कक्ष अधिकारी (का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवडनस्ती (का-९). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


